महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
धुळे शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पाच्या 
प्रशासकीय मान्यतेस स्थगिती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.२५१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ :- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. नगरो -२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३ दि.२०.०९. २०२२ 
झासन निर्णय :- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धुळे शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास शासन 
निर्णय क्र.नगरो-२०२२/प्र.क्र.२३७/नवि-३३, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, या शासन निर्णयान्वये सदर प्रशासकीय मान्यतेस स्थगिती 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२१०१३१७०३५२९८२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHRIKANT C 
SHRIKANT 2 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N D G F email=shrikant.andge@nic.in, c=US 
Date: 2022.10.13 19:45:32 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्री, मंत्राळय, मुंबई. 

२) मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
६) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२२/प्र.क्र.२५१/नवि-३३ 
७) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 
८) जिल्हाधिकारी, धुळे. 
९) आयुक्त, धुळे महानगरपालिका. 
१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग. 
११) जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१२) निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


